पोलीस विभागाच्या विविध आस्थापनांवरील 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- पोलीस-३११८/प्र.क्र. १०९/पोल-५अ 
मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक :५ मार्च, २०२१ 


वाचा - 
१) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र.पोमसं/२६ ब/ 
मुदतवाढ/१०२१ पदे/०१/२०१३, दिनांक ०१/०२/२०२१ 
२) शासन निर्णय, गृह विभाग, क्रमांक-पोळीस ३११८/ प्र.क्र.१०९/ पोल५अ, 
दि.२९/०९/२०२० 
२) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक-पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क. 
दि. १५/०२/२०२१ 


शासन निर्णय- 

पोलीस विभागाच्या ११ आस्थापनांवरील, यासोबत जोडलेल्या विवरणपत्र - १ ते ११ मधील 
एकूण १०२१ अस्थायी पदांना, काही अटींच्या अधीन राहून, वित्त विभागाच्या दिनांक ३१/०८/२०२० 
मधील तरतुदीनुसार, गृह विभाग, शासन निर्णय दि. २९/०९/२०२० अन्वये दि. १/०९/२०२० ते 
दि. २८/०२/२०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आलेली होती. 


२. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी उपरोक्‍त संदर्भ क्र. १ येथील पत्रान्वये 
खालील तक्त्यात नमूद एकूण १०२१ अस्थायी पदांना दि. १/०३/२०२१ पासून पुढे मुदतवाढ देण्याचा 
प्रस्ताव सादर केला आहे. 


अ.क्र पोलीस घटकाचे नाव अस्थायी पदे 
शिश . | संचालक, महाराष्ट्र पोलीस अकॅडमी,नाशिक 1१0 ० 
२. | प्राचार्य, पोळीस प्रशिक्षण विद्यालय, खंडाळा जि.पुणे २३ 
३. | प्राचार्य, पोलीस प्रशिक्षण विद्यालय, जालना १७ 
४. | प्राचार्य पोलीस प्रशिक्षण विद्यालळय,अकोला २१ 
५. | प्राचार्य, पोलीस प्रशिक्षण विद्यालय,नागपूर १७ 
६. | प्राचार्य, पोलीस प्रशिक्षण विद्यालळय,नानवीज दौंड ४७ 
प्राचार्य, पोलीस प्रशिक्षण विद्यालय,मरोळ,मुंबई ३० 
प्राचार्य, अपारंपारिक अभियान प्रशिक्षण केंद्र, नागपूर १८५ 

| महिला पोलीस प्रशिक्षण केद्र, केगाव, सोलापूर ५८ 
| do. | पोलीस प्रशिक्षण केंद्र, बाभळगाव,लातूर १६४ 
| 99. | आयुक्त, राज्य गुप्तवार्ता विभाग,महाराष्ट्र राज्य, मुंबई ४४९ 
एकूण १०२१ 


शासन निर्णय क्रमांकः पोळीस-३११८/प्र.क्र. १०९/पोल-५अ 


उपरोक्त तक्त्यात नमूद १०२१ अस्थायी पदांना दि. १/०३/२०२१ ते दि. ३१/०८/२०२१ या 
कालावधीसाठी, खालील अटींच्या अधीन राहून, मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


अटी :- 


१. उपरोक्‍त पदांपैकी कोणतेही पद ६ महिन्यांपेक्षा जास्त काळ रिक्‍त नाही व ज्या 
कारणांसाठी पदे मंजूर केली आहेत त्या अटी व शर्तीचे पालन करण्यात आले आहे. 

२. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक-पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क. 
दिनांक १५/०२/२०२१ नुसार विहीत करण्यात आलेल्या अटी व aid कटाक्षाने 
पालन करण्यात यावे व त्याप्रमाणे कार्यवाही करण्यात यावी. त्याचप्रमाणे कार्यालयाचा 
पदविषयक सुधारित आकृतिबंध उच्चस्तरीय समितीकडून अतिमत: मान्य करुन 
घेण्यासाठी तात्काळ कार्यवाही करण्यात यावी. 

३. विहीत मुदतीत पदांच्या आढाव्याची कार्यवाही पूर्ण न झाल्यास अस्थायी पदांना त्या 
पुढील कालावधीसाठी मुदतवाढ न मिळाल्यास व त्यामुळे अधिकारी/कर्मचारी यांच्या 
वेतन व भत्त्याचा प्रश्न निर्माण झाल्यास त्याची जबाबदारी संबंधित आस्थापनांची राहील. 

४. सदर कालावधीमध्ये मंजूर पदाच्या आढाव्यास तसेच सुधारीत आढाव्यास उच्चस्तरीय 
सचिव समितीची मान्यता घेण्याकरिता पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
यांनी योग्य तो प्रस्ताव शासनास सादर करावा. तसे न केल्यास मुदतवाढीअभावी सदर 
अस्थायी पदांच्या वेतनाचा प्रश्न उद्भवल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी पोलीस 
महासंचालक यांची राहील याची नोंद घ्यावी. 


३. यावरील खर्च विवरणपत्र १ ते ११ मध्ये नमूद केलेल्या लेखाशिर्षाखाली सन २०२१-२२ या 
वित्तिय वर्षाकरिता मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


४. हा शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या क्रमांक-पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क. 
दिनांक १५/०२/२०२१च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या 
प्राधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


कि सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२१०३०५१७०८०८९३२९ असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


र ovate ot Mahareatir otis 
enkatesh 

Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 

2.5.4.20=5f0272b97 156a5d2812bad6725ca46fb267 1d1da0 
M a d h a V B h a t Linea seattle ताडी Madhav Bhat 

ate: 03. :13:04 +05'30' 
(व्यं.मा.भट) 
उप सचिव,गृह विभाग 


प्रत: 


. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

. पोलीस महासंचालक, अँटी करण्ठान ब्युरो, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई. 

अपर पोलीस महासंचालक, प्रशिक्षण व खास पथके, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
अपर पोलीस महासंचालक, गुन्हा अन्वेषण विभाग (गुन्हे), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


Cc Aw A) ae) 


पृष्ठ १६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पोलीस-३११८/प्र.क्र. १०९/पोल-५अ 


५. आयुक्त, राज्य गुप्तवार्ता विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
६. संचालक, महाराष्ट्र पोलीस अकादमी, नाशिक. 
७. प्राचार्य, पोलीस प्रशिक्षण विद्यालय खंडाळा, जि.पुणे/ जालना/ अकोला/ नागपूर/ 
नानवीज दौंड/ मरोळ, मुंबई/ सोलापूर/ बाभळगाव, जि.लातूर 
८. प्राचार्य, अपारंपारिक अभियान प्रशिक्षण केंद्र, नागपूर. 
९. सर्व पोलीस आयुक्‍त. 
.सर्व पोलीस अधीक्षक. 
.सर्व समादेशक, राज्य राखीव पोलीस बल 
१२. महालेखापाल-१, (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र, मुंबई 
93. महाळेखापाल-२, (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र, नागपूर 
१४. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 
१५. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
१६. निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई 
qo. वित्त विभाग (व्यय-७)/वित्तीय सुधारणा-१/आपुक 
१८. निवडनस्ती (पोळ-५आओ) 


नवि 
७, 


ae) 
ae) 


पृष्ठ १६ पैकी 3 


शासन निर्णय क्रमांकः पोळीस-३११८/प्र.क्र. १०९/पोल-५अ 


शासन निर्णय, गृह विभाग क्र. पोळीस-३११८/प्र.क्र. १०९/पोल-५अ, दि. ५/०३/२०२१ सोबतचे 


विवरणपत्र १:- 
घटक कार्यालय : संचालक, महाराष्ट्र पोलीस अकॅडमी,नाशिक 
अ.क्र मुदतवाढीसाठी आवश्‍यक पदे निर्माण केल्याचा यापुर्वी अस्थायी पदांना लेखाशिर्ष 
असणारी पदे शासन निर्णय क्रमांकव | शेवटची मुदतवाढ 
दिनांक मिळाल्याचा शासन 
पदनाम पदसंख्या निर्णय क्रमांक व 
दिनांक 
शि २ ३ Sa 2 षु & 
q पोलीस अधीक्षक १ क्र.पीएनएम/०३९७/सीआर | म.श्ा, गृह विभाग, 
४७४/पोल-५ब, दि. शा.नि.क्र.पोलीस- 
१५/७/२००० ३११८/प्र.क्र. 
२ | कनिष्ठ श्रेणी लिपीक १ क्र. १०९/पोल-५अ, 
पोलीस शिपाई २ आरसीटी/०३९२/सीआर  । दिनांक २९/०९/२०२० 
मेस मॅनेजर १ ६५२/पोल ५अ, 
मेस Wee २ दि. २/७/१९९३ 
सहा. स्वयंपाकी १ २०५५-पोळीस-००३- 
प्रमुख स्वयंपाकी १ शिक्षण व प्रशिक्षण- 
3 | पोलीस निरीक्षक १ क्र.टिईएक्स- पोलीस प्रशिक्षण 
०३९६/सीआर-१३/पोल- विद्यालये 
५अ, दि. २६/४/१९९७ 
अन्वये पो.प्र.केंद्र, खंडाळा 
करीता मंजूर पद क्र. 
ओपीओ-०२१५/प्र.क्र. 
२६२/पोल-३, 
दि.७/७/२०१७ अन्वये 
स्थानांतरीत 
एकूण | ao ० 


पृष्ठ १६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः पोलीस-३११८/प्र.क्र. १०९/पोल-५अ 


शासन निर्णय, गृह विभाग क्र. पोळीस-३११८/प्र.क्र. १०९/पोल-५अ, दि. 4/03/2029 सोबतचे 
विवरणपत्र 2:- 
घटक कार्यालय :- प्राचार्य, पोलीस प्रशिक्षण विद्यालय, खंडाळा, जिल्हा पुणे 


अ मुदतीसाठी आवश्‍यक असणारी पदे पदे निर्माण केल्याचा  । यापुर्वी अस्थायी पदांना लेखाशिर्ष 
क्र. शासन निर्णय गृह मुदतवाढ मिळाल्याचा 
विभाग, क्रमांक व शासन निर्णय क्रमांक व 
पदनाम पदसख्या दिनांक दिनांक 
| १_| २ ३ a. 4 & 
१ | सहाय्यक स्वयंपाकी १ क्र.आरसीटी- म.शा, गृह विभाग, 
२ | भोजनालय सेवक q ०३९२/सीआर- शा.नि.क्र.पोळीस- 
३ | पोलीस ननरीक्षक q ११२/पोल-५अ, ३११८/प्र.क्र. १०९/पोल- 
(Pera दि.२०/६/१९९२ ५अ, 
४ | राखीव पोलीस २ दिनांक २९/०९/२०२० 
उपनिरीक्षक 
५ | Wart सहायक फौजदार २ 
६ । कनिष्ठ श्रेणी लिपिक १ 
७ | पोलीस शिपाई १ 
८ | प्रमुख स्वयंपाकी १ २०५५ - 
९ | सहाय्यक स्वयंपाकी १ पोलीस-००३- 
qo | माळी q शिक्षण व 
qq | राखीव पोलीस ३ टिईएक्स- प्रशिक्षण-पोलीस 
उपनिरीक्षक ०३९६/सीआर-१३/ प्रशिक्षण 
१२ | कार्यालय अधिक्षक १ पोल-५अ, विद्यालये” 
१३ | Mara USN हवालदार q दि.२६/०४/१९९७ 
(निदेशक) 
१४ | Mara US हवालदार q 
१५ | वरिष्ठ श्रेणी लिपिक २ 
१६ | शिपाई (चपराझी) १ 
१७ | कनिष्ठ श्रेणी लिपिक १ 
१८ | आयुधिक शिपाई १ टिईएक्स- 
०५७६/२२४२/३९ 
दि.२/०६/१९९७ 
एकूण २३ 


पृष्ठ १६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः पोळीस-३११८/प्र.क्र. १०९/पोल-५अ 


शासन निर्णय, गृह विभाग क्र. पोळीस-३११८/प्र.क्र. १०९/पोल-५अ, दि.५/०३/२०२१ सोबतचे 
विवरणपत्र 3:- 
_घटक कार्यालय : - प्राचार्य, पोलीस प्रशिक्षण विद्यालय, जालना 


मुदतवाढीसाठी आव्यक असणारी पदे पदे निर्माण केल्याचा | यापुर्वी अस्थायी पदांना लेखाशिर्ष 
अक्र शासन निर्णय गृह | मुदतवाढ मिळाल्याचा 
— — विभाग, क्रमांक व | शासन निर्णय क्रमांक व 
दिनांक दिनांक 
| अ... २ ३ aa षु & 
१ | राखीव पोलीस उपनिरीक्षक २ म.शा.गृह म.शा, गृह विभाग, 
(सःडास्त्र) वि.शा.नि.क्र. शा.नि.क्र.पोलळीस- 
२ | सहाय्यक पोलीस निरीक्षक १ टिईएक्स/०३०३/सी | ३११८/प्र.क्र. 
(4278) आर-७८६/पोल-५अ, | १०९/पोल-५अ, 
3 | वैद्यकीय अधिकारी १ दि.२३/०५/१९९४ दिनांक २९/०९/२०२० 
४ | परिचारीका १ 
ae aoe : २०५५ - पोलीस- 
६ | कक्ष सेवक( १ वं 
००३-शिक्षण व 
७ | व्रणोपचारक (ड्रेसर) q sae ae 
८ | पोलीस निरीक्षक १ प्रव विचाले 
९ | राखीव पोलीस उपनिरीक्षक ४ म.शा.गृह 
qo | कार्यालय अधिक्षक १ वि.शा.नि.क्र. 
११ | सडास्त्र पोळीस हवालदार (ल.वि.) १ टिईएक्स/०३९६/सी 
१२ | पोलीस शिपाई चालक १ आर-१३/पोल-५अ, 
१३ । शिपाई (चपराशी) १ दि.२६/०४/१९९७ 
एकूण पदे | १७ | 


पृष्ठ १६ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः पोलीस-३११८/प्र.क्र. १०९/पोल-५अ 


शासन निर्णय, गृह विभाग क्र. पोळीस-३११८/प्र.क्र. १०९/पोल-५अ, दि.५/०३/२०२१ सोबतचे 
विवरणपत्र ४:- 


घटक कार्यालयाचे नाव : प्राचार्य पोलीस प्रशिक्षण विद्यालय,अकोला 


पदे निर्माण यापुर्वी अस्थायी पदांना लेखाशिर्ष 
अ.क्र. मुदतवाढीसाठी आव्यक असणारी पदे केल्याचा शासन मुदतवाढ मिळाल्याचा शासन 
निर्णय गृह विभाग, निर्णय क्रमांक व दिनांक 
पदनाम पदसंख्या । क्रमांक व दिनांक 
शिव २ ३ 2-० — ] षु & 
q | पोलीस निरीक्षक २ शा.नि.गृ.वि.क्र.टी | म.श्ा, गृह विभाग, 
२ | राखीव पोलीस २ ईएक्स-०३९३/ शा.नि.क्र.पोलीस- 
उपनिरीक्षक सीआर- ३११८/प्र.क्र. १०९/पोल-५अ, 
३ | पोलीस हवालदार १ ५८६/पोल-५अ, दिनांक २९/०९/२०२० 
(सठास्त्रो दि. २६.०५.१९९४ 
४ | पोलीस शिपाई q 
५ | वरिष्ठ श्रेणी लिपिक १ 
६ | कनिष्ठ श्रेणी लिपिक १ 2044 - पोलीस- 
७ | पोलीस शिपाई (Hare q ००३-शिक्षण व 
८ | पोलीस निरीक्षक २ शा.नि.गृ.वि.क्र.टी प्रशिक्षण-पोळीस 
९ | राखीव पोलीस ४ ईएक्स- प्रशिक्षण विद्यालये” 
उपनिरीक्षक ०३९६/सीआर- 
qo | कार्यालय अधिक्षक १ १३/पोल-५अ, दि. 
११ | वरिष्ठ श्रेणी लिपिक १ २६.०४.१९९७ 
१२ | कनिष्ठ श्रेणी लिपिक २ 
१३ | पोलीस शिपाई चालक q 
१४ | शिपाई (चपराशी) १ 
एकूण पदे २१ 


पृष्ठ १६ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः पोळीस-३११८/प्र.क्र. १०९/पोल-५अ 


शासन निर्णय, गृह विभाग क्र. पोळीस-३११८/प्र.क्र. १०९/पोल-५अ, दि. ५/०३/२०२१ सोबतचे 


विवरणपत्र ५:- 
घटक कार्यालयाचे नाव : प्राचार्य, पोलीस प्रशिक्षण विद्यालय, नागपूर 
अ.क्र मुदतवाढीसाठी आवश्‍यक पदे निर्माण केल्याचा यापुर्वी अस्थायी पदांना लेखाशिर्ष 
असणारे पदे शासन निर्णय क्रमांक व । मुदतवाढ मिळाल्याचा 
न दिनांक शासन निर्णय क्रमांक 
पदनाम पदसंख्या दिनांक 
व दिनांक 
fae | २ ३ a. se 4 & 
१ | राखीव पोलीस निरीक्षक १ शा.नि.गृ.वि.क्र.टीईएक्स | म.शा, गृह विभाग, 
२ | सहायक पोलीस १ -०३९२/सीआर- शा.नि.क्र.पोलीस- 
उपनिरीक्षक (Azra) ७८६/पोल-५अ, ३११८/प्र.क्र. 
३ | पोलीस शिपाई q दि. 23.04.9983 १०९/पोल-५अ, 
४ | चालक पोलीस शिपाई १ दिनांक २९/०९/२०२० 
५ | पोलीस निरीक्षक q 
६ | राखीव पोलीस ३ शा.नि.गृ.वि.क्र.टीईएक्स २०५५ - पोलीस- 
उपनिरीक्षक -०३९३/सीआर- ००३-शिक्षण व 
७ | कार्यालय अधिक्षक १ १३/पोल-५अ, प्रशिक्षण-पोलीस 
८ | स.पो.हवा. निदेशक ३ दि. २६.०४.१९९७ प्रशिक्षण विद्यालये” 
९ | स.पो.हवा.(ला.पी.) q 
१० | वरिष्ठ श्रेणी लिपिक १ 
११ | कनिष्ठ श्रेणी लिपिक १ 
१२ । चालक पोलीस शिपाई १ 
१३ | शिपाई (चपराशी) १ 
एकूण पदे | ae | 


पृष्ठ १६ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः पोलीस-३११८/प्र.क्र. १०९/पोल-५अ 


शासन निर्णय, गृह विभाग क्र. पोळीस-३११८/प्र.क्र. १०९/पोल-५अ, दि. 4/03/2029 सोबतचे 
विवरणपत्र ६: 
घटक कार्यालयाचे नाव : प्राचार्य, पोलीस प्रशिक्षण विद्यालय,नानवीज दौंड 


अ. | मुदतवाढीसाठी आवश्‍यक | पदे निर्माण केल्याचा । यापुर्वी अस्थायी पदांना | लेखाशिर्ष 
क्र असणारी पदे शासन निर्णय गृह | मुदतवाढ मिळाल्याचा 
न विभाग, शासन निर्णय क्रमांक 
पदनाम पदसंख्या ae दिनांक 
क्रमांक व दिनांक व दिनांक 
ध्व २ ३ षु गी 
१ | पोलीस १ गृह विभाग, शासन Fan, गृह विभाग, 
निरीक्षक निर्णय क्र. टिईएक्स- शा.नि.क्र.पोलीस- 
2 | सहाय्यक q ०३९०/सीआर-४२४/ ३११८/प्र.क्र. 
पोलीस पोल-५अ, १०९/पोल-५अ, 
निरीक्षक दि.२०.६.१९९२. दिनांक २९/०९/२०२० 
३ | निडास्त्र पोलीस ३ 
हवालदार 
४ | mara पोलीस १ 
हवालदार 
५ | wera पोलीस | १० 
शिपाई 
६ । चालक पोलीस १ 
शिपाई 
७ | aera पोलीस १ 
शिपाई 
(रायडर) २०५५ - 
८ । वरिष्ठ श्रेणी १ पोळीस-००३- 
लिपिक शिक्षण व 
९ | कनिष्ठ st) ३ प्रशिक्षण- 
लिपिक पोलीस 
qo | प्रमुख २ प्रशिक्षण 
स्वयंपाकी विद्यालये” 
११ | सहाय्यक ३ 
स्वयंपाकी 
१२ | भोजन सेवक ६ 
१३ | पोलीस २ गृह विभाग, शासन 
निरीक्षक निर्णय क्र. टिईएक्स- 
१४ | कार्यालय गंगे ०३९३/सीआर-७८६/ 
अधिक्षक पोल-५अ, 
१५ | राखीव पोलीस २ दि.२३.५.१९९४. 
उपनिरीक्षक 
१६ | पोलीस २ गृह विभाग, शासन 
निरीक्षक निर्णय क्र. टिईएक्स- 
१७ | राखीव पोळीस ४ ०३९६/सीआर-१३/ 
उपनिरीक्षक पोल-५अ, 
दि.३१.१.१९९७. 


पृष्ठ १६ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः पोळीस-३११८/प्र.क्र. १०९/पोल-५अ 


१८ | wana asa | 
हवालदार 
(गाडी 
१९ | कनिष्ठ श्रेणी 1] 
लिपिक 
२० | शिपाई १ 
(चपराशी) 
एकूण | ४७ | 


पृष्ठ १६ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः पोलीस-३११८/प्र.क्र. १०९/पोल-५अ 


शासन निर्णय, गृह विभाग क्र. पोळीस-३११८/प्र.क्र. १०९/पोल-५अ, दि.५/०३/२०२१ सोबतचे 


विवरणपत्र ७:- 
घटक कार्यालयाचे नाव : प्राचार्य, पोलीस प्रशिक्षण विद्यालय, मरोळ, मुंबई 
अ. मुदतवाढीसाठी आवश्‍यक प्रथम पदे निर्माण केलेल्या | यापुर्वी अस्थायी पदांना लेखाशिर्ष 
क्र असणारी पदे आदेशाचा मुदतवाढ मिळाल्याचा ६ 
पदनाम पदसंख्या क्रमांक व दिनांक शासन निर्णय क्रमांक व 
दिनांक 
| १_| २ ३ ae ae षु & 
१ | सहायक पोलीस ११ गृह विभाग, Han, गृह विभाग, 
उपनिरीक्षक क्र.एमआयएस/०३८१/ शा.नि.क्र.पोलीस- 
२७०७६/पोल-३, ३११८/प्र.क्र. १०९/पोल- 
दि.१४.५.१९८२ Got, 
(पोलीस महासंचालक, दिनांक २९/०९/२०२० 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
यांचेकडील क्र.रोमन-२५/ 
६८२४/ आरईओजीएचसी, 
दि.१६.६.१९८२ 
२ | राखीव पोलीस ०२ । गृह विभाग, 
निरीक्षक शा.नि.क्र.टीईएक्स/०३९६/ 
३ | सहायक पोलीस ०१ सीआर-१३/पोल-५, 
हवालदार दि.२६.४.१९९७ 
४ । वरिष्ठ श्रेणी लिपीक ०२ 
५ । कनिष्ठ श्रेणी लिपीक ०२ 
Gare २०५५ - 
६ | Ware पोलीस ०१ 
होगा पोलीस-००३- 
७ | चालक पोलीस ०३ शिक्षणच 
प्रशिक्षण-पोलीस 
शिपाई 
ang प्रशिक्षण 
८ | कार्यालयीन शिपाई ०१ तिर 
९ | राखीव पोलीस ०३ 
उपनिरीक्षक 
go | राखीव पोलीस ०३ | गृह विभाग, 
उपनिरीक्षक शा.नि.कंपीएए/ 
०३९१/सीआर-२७२/पोल- 
4st, दि.४.११.८१ 
(पोलीस महासंचालक 
म.राज्य, मुंबई यांचेकडील 
क्र.पोमसं/४/ ११/७/२०००, 
दि.४.७.२००० 
११ | कार्यालय अधिक्षक ०१ | गृह विभाग, 
शा.नि.क्र.टीईएक्स/०३९६/ 
सीआर-१३/पोल-५, 
दि.२६.४.१९९७ 
एकूण ३० 


पृष्ठ १६ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः पोळीस-३११८/प्र.क्र. १०९/पोल-५अ 


शासन निर्णय, गृह विभाग क्र. पोळीस-३११८/प्र.क्र. १०९/पोल-५अ, दि.५/०३/२०२१सोबतचे 


पृष्ठ १६ पैकी १२ 


विवरणपत्र ८:- 
घटक कार्यालयाचे नाव :- प्राचार्य, अपारंपारिक अभियान प्रशिक्षण केंद्र, नागपूर 
अ. | मुदतवाढीसाठी आवश्‍यक असणारी पदे | पदे निर्माण केलेल्या आदेशाचा यापुर्वी अस्थायी पदांना । लेखाशिर्ष 
क्र क्रमांक व दिनांक मुदतवाढ मिळाल्याचा 
पदनाम पदसंख्या शासन निर्णय क्रमांक व 
दिनांक 
fa | 2 ३ | ae 4 & 
q | पोलीस उप अधिक्षक १ शा.नि., गृह विभाग क्रमांक म.शा, गृह विभाग, 
२ | पोलीस निरीक्षक २ आरसीटी -०३९२/ सीआर-७/ । शा.नि.क्र.पोळीस- 
३ | पोलीस उप निरीक्षक & पोल-५अ, दि.२२.६.१९९२ ३११८/प्र.क्र. १०९/पोल- 
४ | पोलीस हवालदार (AAT) ३ 4a, 
५ | प्राचार्य १ शा.नि., गृह विभाग क्रमांक दिनांक २९/०९/२०२० 
६ । पोलीस उप निरीक्षक २ टीईएक्स-०३९५/ सीआर- 
(SST) २८५/पोल-५अ, दि.१६.८.१९९५ 
७ । सहाय्यक पोलीस उप ६ 
निरीक्षक 
८ | पोलीस हवालदार (aT) २५ 
९ | पोलीस शिपाई (ara) ९० 
qo | बिनतारी were उप q 
निरीक्षक 
११ | भांडारपाल १ 0 
१२ | लघुलेखक (उच्चश्रेणी) १ पोलीस- 
१३ । प्रमुख लिपीक q ao 
१४ | वरिष्ठ श्रेणी लिपीक २ जिल्हा 
१५ | कनिष्ठ श्रेणी लिपीक ३ पोलीस- 
१६ | चपराझी २ aS 
१७ | कक्ष सेवक ३ (0०0१) 
१८ | स्वच्छक १ जिल्हा 
वं पोलीस दल 
१९ | चपराशी १ 
२० | सुतार १ 
२१ | प्रमुख स्वयंपाकी/आचारी २ 
२२ | सहाय्यक स्वयंपाकी/आचारी ३ 
२३ | मेस नोकर षु 
२४ | न्हावी २ 
२५ | मोची १ 
२६ | शिंपी १ 
२७ | स्वच्छक ४ 
२८ | धोबी २ 
२९ | वाहन चालक ८ 
30 | वैद्यकिय अधिकारी (वर्ग-२) १ 
३१ | नर्स (परिचारिका) २ 
३२ | कम्पांऊडर (मिश्रक) q 
एकूण पदे १८५ 


शासन निर्णय क्रमांकः पोलीस-३११८/प्र.क्र. १०९/पोल-५अ 


शासन निर्णय, गृह विभाग क्र. पोळीस-३११८/प्र.क्र. १०९/पोल-५अ, दि. 4/03/2029 सोबतचे 


विवरणपत्र ९:- 
घटक कार्यालय :- महिला पोलीस प्रशिक्षण केंद्र, केगाव, सोलापूर 
अ. मुदतवाढीसाठी आव्यक असणारी पदे पदे निर्माण केल्याचा यापूर्वी अस्थायी लेखाशिर्ष 
क्र शासन निर्णय क्रमांक | पदांना शहोवटची 
व दिनांक मुदतवाढ 
पदनाम पदसंख्या मिळाल्याचा शासन 
निर्णय क्रमांक व 
दिनांक 
१ २ 3 दु & 
१ | प्राचार्य (पोलीस अधिक्षक) १ शा.नि., गृह विभाग | म.श्ञा, गृह विभाग, 
२ | उप प्राचार्य (पोलीस १ क्रमांक शा.नि.क्र.पोळीस- | 2044 - पोलीस- 
उपअधिक्षक) टिईएक्स/०३९३/ ३११८/प्र.क्र. ००३-शिक्षण व 
३ | पोलीस निरीक्षक ४ सीआर-५७/पोलळ-५अ, | १०९/पोल-५अ, । प्रशिक्षण-पोलीस 
४ | वैद्यकीय अधिकारी १ दि.५.९.१९९४ दिनांक प्रशिक्षण विद्यालये” 
५ | राखीव पोलीस उप निरीक्षक १० २९/०९/२०२० 
६ | सहा.पोलीस उप निरीक्षक षु 
७ | पोलीस हवालदार (कवायत ७ 
निदेशक) 
पोलीस शिपाई ८ 
प्रमुख लिपिक १ 
१० | लघुटंकलेखक १ क्र. एमआयएस ०४१२/ 
प्र.क्र. २८४/पुर्नबांधणी 
क्र. १५/पोल-५ब, दि. 
१६/१२/२०१६अन्वये 
श्रेणी अवनत 
११ | वरिष्ठ श्रेणी लिपिक २ क्र. टिईएक्स/०३९३/ 
१२ | कनिष्ठ श्रेणी लिपिक २ सीआर-५७/पोल-५अ, 
१३ | परिचारीका १ दि.५.९.१९९४ 
१४ | मिश्रक १ 
१५ | कार्यालयीन शिपाई १ 
१६ | मुख्य आचारी १ 
१७ | सहा. आचारी २ 
१८ | भोजनालय सेवक २ 
१९ | शिपी १ 
२० | मोची १ 
२१ | धोबी १ 
२२ | माळी १ 
२३ | कक्षसेवक १ 
२४ | सफाईंगार १ 
२५ | वण्रोपचारक १ 
एकूण ५८ 


पृष्ठ १६ पैकी १३ 


शासन निर्णय क्रमांकः पोळीस-३११८/प्र.क्र. १०९/पोल-५अ 


शासन निर्णय, गृह विभाग क्र. पोळीस-३११८/प्र.क्र. १०९/पोल-५अ, दि.५/०३/२०२१ सोबतचे 
विवरणपत्र १०:- 


घटक कार्यालयाचे नांव :- पोलीस प्रशिक्षण केंद्र, बाभळगाव, लातूर 


अ.क्र मुदतवाढीसाठी आवश्‍यक असणारी पदे पदे निर्माण केल्याचा | यापूर्वी अस्थाई लेखाशिर्ष 
शासन निर्णय क्रमांक | पदांना होवटची 
व दिनांक मुदतवाढ 
पदनाम पदसंख्या मिळाल्याचा शासन 
निर्णय क्रमांक व 
दिनांक 
बि २ ३ lin Mee el षु ६ 
१ | उपप्राचार्य १ शा.निक्र.टिईएक्स | म.श्ा, गृह विभाग, 
२ | पोलीस अभियोक्ता १२ /३२०००/सीआर- । शा.नि.क्र.पोळीस- | २०५५ - 
३ | पोलीस निरीक्षक षु ४८८/ पोल-५अ, ३११८/प्र.क्र. पोळीस- 
४ | राखीव पोलीस निरीक्षक १ दि.२८.११.२००५ १०९/पोल-५अ, ००३- 
५ | पोलीस उपनिरीक्षक 4 दिनांक शिक्षण व 
६ | राखीव पोळीस ७ २९/०९/२०२० प्रशिक्षण- 
उपनिरीक्षक पोलीस 
७ | सहा.पोलळीस उपनिरीक्षक २ प्रशिक्षण 
(प्रशिक्षक) विद्यालये” 
८ | सहा.पोलीस उपनिरीक्षक षु 
९ | पोलीस हवालदार २५ 
(प्रशिक्षक) 
१० । पोलीस हवालदार ३ 
११ | लाईन दफेदार १ 
१२ | आयुधिक पोलीस १ 
हवालदार 
१३ । आयुधिक पोलीस शिपाई २ 
१४ । पोलीस शिपाई चालक ६ 
१५ । पोलीस शिपाई १२ 
१६ | कार्यालय अधिक्षक १ 
१७ | प्रमुख लिपीक १ 
१८ | लघुटंकलेखक १ क्र.एमआयएस 
०४१२/ प्र.क्र. 
२८४/पुर्नबांधणी क्र. 
१५/पोल-५ब, दि. 
१६/१२/२०१६अन्वये 
श्रेणीअवनत 
१९ । वरिष्ठ श्रेणी लिपीक षु शा.निक्र.टिईएक्स 
२० | कनिष्ठ श्रेणी लिपीक & /३२०००/सीआर- 
२१ | वैद्यकीय अधिकारी १ ४८८/ पोल-५अ, 
२२ | परिचारीका १ दि.२८.११.२००५ 
२३ | मिश्रक १ 
२४ | कक्ष सेवक १ 


पृष्ठ १६ पैकी १४ 


शासन निर्णय क्रमांकः पोलीस-३११८/प्र.क्र. १०९/पोल-५अ 


२५ | वण्रोपचारक १ 
२६ | सफाईगार १० 
२७ । प्रमुख स्वयंपाकी ७ 
२८ | सहाय्यक स्वयंपाकी १३ 
२९ । भोजनालय सेवक १६ 
३० | कार्यालयीन शिपाई ३ 
३१ । माळी २ 
३२ | शिपी ३ 
३३ | मोची ३ 

एकूण १६४ 


पृष्ठ १६ पैकी १५ 


शासन निर्णय क्रमांकः पोळीस-३११८/प्र.क्र. १०९/पोल-५अ 


शासन निर्णय, गृह विभाग क्र. पोलीस-३११८/प्र.क्र. १०९/पोल-५अ, दि. ५/०३/२०२१ सोबतचे 


विवरणपत्र ११:- 
घटक कार्यालय :- आयुक्त, राज्य गुप्तवार्ता विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
अ.क्र. पदनाम पूर्वीची अस्थायी पदांची कमी केलेली पदे मुदतवाढ शेवटची 
संख्या व देण्यात येत मुदतवाढ 
पदे निर्माण केल्याचा असलेली पदे | मिळाल्याचा 
शा.नि.गृ.वि.क्र. व दिनांक शासन निर्णय 
शि २ ३ 1 ४_| 4 & 
३४८ अस्थायी पदे | संख्या | शासन निर्णय संख्या | झासन 
(पोल-५आअ) निर्णय 
१ । अतिरिक्तउपआयुक्‍त | २ । क्र.रापोसे- २ एसआयडी- म.शा, गृह 
०५/२००१/ प्रक्र- ३२००१/ विभाग, 
१६२/पोल-१, प्रक्र.३३१/ शा.नि.क्र.पोली 
दि.६.१.०६ व पोल-५अ, स-३११८/प्र.क्र. 
क्र.पोमसं/२६ब/४७/ दि.२.६.०७ १०९/पोल-५अ, 
पोलीस दलाची दिनांक 
पुनर्रचना/पोउअ/७/ २९/०९/२०२० 
०१, दि.१९.१.२००६ 
चे वाटप 
२ | सहाय्यक आयुक्‍त ४२ | क्र.एमआयएस- ६ णि oe ३६ 
०१८०/२२/पोल-५अ । (अ.स्था.) 
दि.२७.११.८१ 
३ | वरिष्ठ गुप्तवार्ता ६७ Ld ame १७ | oe ५० 
अधिकारी (अ.स्था) 
४ | गुप्तवार्ता अधिकारी Bd ST 1. po | | ----"---- | Wass. Bd 
५ | सहाय्यक गुप्तवार्ता १७९ | tee qo | aoe १६९ 
अधिकारी (अ.स्था) 
३४८ ३५ ३१३ 
नवनिर्मित पदाची 
संख्या-१३६ 
q | उप आयुक्‍त १ | एसआयडी- 3209/ | a q म.शा, गृह 
प्रक्र-३३१/ पोल- विभाग, 
५अ, दि.२.६.२००७ शा.नि.क्र.पोली 
२ । मुख्य गुप्तवार्ता ८३ | णा | तड | शिक ८३ स-३११८/प्र.क्र. 
अधिकारी १०९/पोल-५अ, 
3 | गुप्तवार्ता अधिकारी २४ Sa ल po | poo २४ दिनांक 
४ | सहाय्यक गुप्तवार्ता २० [| cor शिंगी i | २० २९/०९/२०२० 
अधिकारी 
4g | पोलीस शिपाई चालक | ०८ ST tae po | Poo ०८ 
एकूण १३६ १३६ 


“२०५५ - पोलीस - १०१ गुन्हा अन्वेषण व दक्षता-(००) (०४) गुप्तवार्ता विभाग” 


“२०५५-पोलीस-००१ संचालन व प्रशासन (००) (०१) पोलीस निरीक्षणालय” 


पृष्ठ १६ पैकी १६ 


